उद्योग सहसंचालक गट-अ या संवर्गाच्या 
ज्येष्ठतासूचीतील स्थान निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२११८/४६१/प्र.क्र.१०८/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : १७ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ - १) शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११६/प्र.क्र.७०/उद्योग-३, दि.१६.०९.२०१६ 
२) शासन ज्ञापन क्र.इएसटी-२०१५/६९७/प्र.क्र.१३४/उद्योग-३, दि.१.०६.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

श्री.शै.गि.राजपूत वि.जा.(अ) यांची उद्योग उपसंचालक (तां) या पदावर दि.१९.१०.१९९७ रोजी नियुक्‍ती 
झाली असून जात प्रवर्गानुसार ते दि.१९.०६.२००७ रोजी झालेल्या विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीत, 
अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी गट-अ या पदावर पदोन्नतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या निवडसूचीसाठी पात्र 
ठरल्यामुळे सदर निवडसूचीतील श्री.एच.ओ.गोसावी, भ.ज.(ब) (अ.क्र.५) यांचा पदोन्नतीचा दिनांक श्री.राजपूत, 
वि.जा.(अ) यांना अधीक्षकीय उद्योग अधिकारी पदावरील पदोन्नतीचा मानीव दिनांक म्हणून शासन ज्ञापन 
दि.१३.०७.२०१५ अन्वये मंजूर करण्यात आला असून त्यानुषंगाने अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी या संवर्गाच्या 
ज्येष्ठतासूच्या संदर्भ क्र.१ च्या आदेशान्वये सुधारित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुषंगाने, श्री. राजपूत यांना त्यांना 
सेवाकनिष्ठ असलेल्या श्री.वि.ल.राजाळे, उद्योग सह संचालक यांचा पदोन्नतीचा (प्रत्यक्षात रुजू) दि.१७.०६.२०१४ हा 
मानीव दिनांक संदर्भाधीन क्र.२ च्या ज्ञापनान्वये अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने उद्योग सहसंचालक गट- 
अ या संवर्गाच्या दि.१.०१.२०१५, १.०१.२०१६, १.०१.२०१७, व १.०१.२०१८ च्या ज्येष्ठतासूचींमध्ये श्री.राजपूत यांचे 
स्थान निश्चित करणे आव्यक आहे. 


शासन परिपत्रक :- 

उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उद्योग सहसंचालक गट-अ या संवर्गातील दि.१.०१.२०१५, 
१.०१.२०१६, १.०१.२०१७, व १.०१.२०१८ च्या ज्येष्ठतासूचींतील श्री.शै.गि.राजपूत यांच्या ज्येष्ठतेत बदल होत 
असल्याने खालीलप्रमाणे उक्त ज्येष्ठतासूचीतील त्यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 


oes = नियुक्‍ती उद्योग सहसंचालक वका 
नाव व विभाग | ee 3 दिनांक | पदावर प्रत्यक्ष नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक 
प्रवर्ग तारीख दिनांक दिनांक 
मार्ग व दिनांक 
श्री.शौ.गि. वि.जा. | १.०६.१९६७ | १४.१०.१९९७ पदोन्नतीने १७.०६.२०१४ 
राजपूत, उद्योग | (3) (उद्योग दिनांक २६.०८.२०१५ ताग ग 
संचालनालय, उपसंचालक Fitcigs S047 GaN 
मुंबई (ता) या पदावर) श्री.राजाळे यांच्या 
पदोन्नतीचा दिनांक हा 
मानीव दिनांक म्हणून 
मंजूर 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२११८/४६१/प्र.क्र.१०८/उद्योग-३ 


द्योग सहसंचालक गट-अ या संवर्गाच्या ज्येष्ठतायादीतील श्री.शै.गि.राजपूत यांचे स्थान निश्चित करण्याबाबत 


अ. | ज्येष्ठता | ज्येष्ठता यादी | परिपत्रकाचा | ज्येष्ठता ज्येष्ठता ज्येष्ठता ज्येष्ठता यादीतील 
क्र. | यादी वर्ष परिपत्रक दिनांक यादीतील | यादीतील | यादीतील क्रम क्रम (नंतर) 
क्रमांक अ.क्र सुधारीत (पूर्वी) 

१ | ०१.०१. | ज्येष्ठता- १६.०५.२०१५ | ज्येष्ठता १० अ ९. AA ९. श्री.जेन 

२०१५ | २११५/२८८/ सूचीत १०. श्री.दाबेराव | १०. श्री.दाबेराव 
प्र.क्र.३७/ नावाचा ११. श्री.राजाळे | १०अ. श्री.राजपूत 
उद्योग-३ समावेश १२. श्री.पाटील । ११. श्री.राजाळे 

नाही १२. श्री.पाटील 
2 | ०१.०१. | ज्येष्ठता- 42.08.2098 ८ ३अ २. श्री.जेन २. AAA 

२०१६ । २११६/१०४/ ३. श्री.दाबेराव । ३. श्री.दाबेराव 
प्र.क्र.१९/ ४. श्री.राजाळे । ३अ. श्री.राजपूत 
उद्योग-३ ५. श्री.पाटील ।४. श्री.राजाळे 

६. श्री.देशामुख | ५. श्री.पाटील 
शुध्दीपत्रक २६.०४.२०१६ ७. श्री.सुरवसे 
क्र.ज्येष्ठता- ८. श्री.राजपूत 
२११६/१०४/ 
प्र.क्र.१९/ 
उद्योग-३ 
३ | ०१.०१. | ज्येष्ठता- २६.०७.२०१७ ८ ३अ २. श्री.जेन २. श्री.जेन 

२०१७ २११७/८१/ ३. श्री.दाबेराव । ३. श्री.दाबेराव 
प्र.क्र.६/ ४. श्री.राजाळे । ३अ. श्री.राजपूत 
उद्योग-३ ५. श्री.पाटील ।४. श्री.राजाळे 

६. श्री.देशामुख | ५. श्री.पाटील 
शुध्दीपत्रक १५.०३.२०१८ ७. श्री.सुरवसे 
क्र.ज्येष्ठता- ८. श्री.राजपूत 
२११७/८१/ 
प्र.क्र.६/ 
उद्योग-३ 
४ | ०१.०१. | ज्येष्ठता- ४.०४.२०१८ ८ ३अ २. TST २. श्री.जेन 

२०१८ २११८/४८/ ३. श्री.दाबेराव । ३. श्री.दाबेराव 
प्र.क्र.२८/ ४. श्री.राजाळे । ३अ. श्री.राजपूत 
उद्योग-३ ५. श्री.पाटील ।४. श्री.राजाळे 

६. श्री.देशामुख | ५. श्री.पाटील 
७. श्री.सुरवसे 
८. श्री.राजपूत 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२११८/४६१/प्र.क्र.१०८/उद्योग-३ 


२.  श्री.शै.गि.राजपूत यांच्या ज्येष्ठतेबाबतचे आक्षेप ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द झाल्यापासून १५ दिवसांत उद्योग 
संचालनालयामार्फत त्यांच्या अभिप्रायासह शासनास सादर करण्यात यावेत. सदर कालावधीत कोणतेही आक्षेप 
प्राप्त न झाल्यास सदरहू ज्येष्ठतासूची अंतिम समजण्यात येईल. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०१८१०१७१५४८०२९९१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
Namdeo Kondiba 


Bhosale 


( डॉ.ना.कों.भोसले ) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 
१. विशेष कार्य अधिकारी (आस्थापना), यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहू परिपत्रक आपल्या 
कार्यालयातील सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. 
२. संबंधित अधिकारी (द्वारा-विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
३. निवडनस्ती (उद्योग-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


